महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्र.पोप्रमा-०१२१/प्र.क्र.३२३/पोल-७. 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक १५ डिसेंबर, २०२१. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील बारामती येथील अपर 
पोलीस अधीक्षक, बारामती शहर पोलीस aM व वाहतूक शाखेच्या 
इमारतीचे उर्वरित बांधकाम पूर्ण करण्याकरिता (१) फर्निचर, अंतर्गत रस्ते, 
संरक्षक भिंत, बाह्य सुशोभिकरण इ. कामासाठी व (२) कँटिन इमारत, बाहय 
सुशोभिकरण, मुख्य इमारतीचे परगोळा भराव करणे, रिटेनिंग वॉल इ. 
बांधकामासाठी एकूण रु.१२,७८,४२,३७८/- इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक व 
THY यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


संदर्भ : १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१४/प्र.क्र.४९/१४/विनियम, 

दि.०५.०१.२०१५. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, 
भाग-२, दि. २०.०९.२०१९. 

३) शासन परिपत्रक, सा.बां. विभाग, क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा.-२, 
दि.२५.०९.२०१९. 

४) शासन ज्ञापन, गृह विभाग, क्र.बांधका-०१२०/प्र.क्र.१०६/पोल-७, 
दि.२८.०७.२०२० 

५) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/१९-ओ/ 
विपोमनि कोल्हापूर  परिक्षेत्र/दुरुस्तीचे  प्रस्ताव/६१/२०१९, 
दि.१५.०९.२०२१. 

६) पोलीस महासंचालक, म.रा., यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२७/पुणे 
ग्रा.बारामती इमा.बांध.उर्वरित निधीबाबत/२४८/२०२१, दि.२५.११.२०२१. 


ज्ञापन- 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाने कविवर्य मोरोपंत नाट्यगृहा 
शेजारील बारामती नगरपरिषद हद्दीतील गट PLA या गटातील २.५ एकर जागेमध्ये सार्वजनिक 
बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत असलेले पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील 
अपर पोलीस अधीक्षक, बारामती, यांचे कार्यालय, बारामती हहर पोलीस KIM व वाहतूक शाखा 
इमारत इ. बांधकाम सर्वकषरित्या पूर्ण करण्याकरिता अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
पुणे यांनी दिलेल्या AHR व अदाजपत्रकानुसार (१ फर्निचर, अंतर्गत रस्ते, संरक्षक भिंत, बाह्य 
सुशोभिकरण इ. कामासाठी रु.४,८८,५८,१४८.०० रकमेचे अंदाजपत्रक व (२ )कँटिन इमारत, बाहय 
सुशोभिकरण, मुख्य इमारतीचे weiter भराव करणे, रिटेनिंग वॉल इ. कामासाठी 
रु.७,८९,८४,२२८.०० रकमेचे असे दोन्ही काम करण्यासाठी एकूण रु.१२,७८,४२,३७८/- इतक्या 
खर्चाचे अंदाजास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०१२१/प्र.क्र.३२३/पोल-७. 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सहायक अभियंता, सा.बां.वैद्यकीय उप विभाग, बारामती सन २०२०- 
२१ च्या राज्य दरसूचीनुसार तयार केळे असून त्यास (१)कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
(qd) विभाग, पुणे यांनी आणि (२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी 
साक्षांकित केले आहे. 

३. तसेच उक्त खर्चाचे अंदाजास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी तांत्रिक 
मान्यता प्रदान केळी असून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यास सहमती दिली आहे. तसेच पोलीस 
अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण), यांनी प्रतिस्वाक्षारित केळे आहेत. 


४. उक्त खर्चाचे अंदाज हे मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी तपासले असून ते 
अनुक्रमे (१) रु.४,८८,५८,१४८.०० व (2) रु.७,८९,८४,२२८.०० असे अंतिम केले आहेत 


५. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांचे अधिपत्याखालील अपर पोलीस अधीक्षक, 
बारामती, यांचे कार्यालय, बारामती शहर पोलीस KIA व वाहतूक शाखा इमारत इ. बांधकाम 
सर्वकषरित्या पूर्ण करण्याकरिता १) फर्निचर, अंतर्गत रस्ते, संरक्षक भिंत, बाह्य सुशोभिकरण इ. 
कामासाठी रु.४,८८,५८,१४८.०० रकमेचे अंदाजपत्रक व (२ Hest इमारत, बाहय सुशोभिकरण, मुख्य 
इमारतीचे परगोला भराव करणे, रिटेनिंग वॉल इ. कामासाठी रु.७,८९,८४,२२८.०० रकमेचे असे दोन्ही 
काम करण्यासाठी एकूण रु.१२,७८,४२,३७८/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, याद्वारे पुढील अटींवर 
एकत्रित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे:- 


१) उक्त काम हे सा.बां. विभागामार्फत करण्यात यावे. 

ज्या भूखंडावर उक्त काम करावयाचे आहे तो भूखंड गृह (पोलीस) विभाग, महाराष्ट्र शासन, 

यांच्या नावे आहे याबाबत खात्री केल्यावरच काम सुरु करावे. 

बांधकामाचा नमुना नकाशा, मांडणी नकाझा आणि विस्तृत नकाझा यांना वास्तुझासत्र तज्ञाकडून 

मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 

उक्त कामासाठी (१) रु.४,८८,५८,१४८.०० व (२ ) रु.७,८९,८४,२२८.०० असे दोन्ही काम 

करण्यासाठी एकूण रु.१२,७८,४२,३७८/- इतक्या रकमेच्या सा.बां. प्रादेशीक विभाग, पुणे यांनी 

दिलेल्या, यासोबतच्या जोडपत्रातील, “Recapitulation Sheet” मधील विवरणानुसार काम 

करावे. 

५) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर करुनच काम 
हाती घ्यावे. 

६) कामाच्या निविदा मागविण्याच्या आधी सा.बां. विभागाच्या सक्षम प्राधिका-याची तांत्रिक मंजुरी 

घेणे आवशयक आहे. 

प्रत्यक्ष काम करताना झासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, 

दिनांक १०.०१.२०१४, अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

शा.नि., सा.बां. विभाग, क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/इमा.-२, दिनांक ०७.०७.२०१७, अनुसार 

कार्यवाही करण्यात यावी. 


डा 


AN 
— 


२० 


iS 


ce 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०१२१/प्र.क्र.३२३/पोल-७. 


९) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरु करण्यात येऊ नये. 


६. वरील बाबीकरीता होणारा खर्च हा "गृह विभाग-मागणी क्र. बी-१०, ४०७०, इतर प्रशासनिक 
सेवांवरील भांडवली खर्च, ००, Coo, इतर खर्च, (००) (००)(११) महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण 
पोलीस विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे (४०७० ०२११), ५३-मोठी बांधकामे" या 
लेखाशीर्षाखाली खर्ची घाळून, त्यासाठी सन २०२१-२२ या चालू वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीतून अथवा पूरक मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


७. हे शासन ज्ञापन, वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.9६५/२०२१/व्यय-६, दि.०६/१२/२०२१ 
अन्वये मिळालेल्या सहमतीने, शा.नि. वित्त विभाग, क्र.अर्थस-२०२०/ प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दिनांक 
०४.०५.२०२० यामधून सूट देऊन तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकामधिलळ भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच, अ.क्र.१, अनुसार प्रशासनिक विभागास प्राप्त अधिकारात सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८. हे शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२११२१५१४४३४८६०२९ हा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
NARAYAN BIRA 1100 EAE Coase 


Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAN E MAHARASHTRA, OU = 74 ,HOME DEPARTMENT 
Date: 2021.12.15 16:52:54 +05'30' 


(नारायण बिरामाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१) पोलीस महासंचालक, म.रा., मुंबई. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र, कोल्हापूर. 
३) पोलीस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण). 


) मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रदेश, पुणे [“Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह ] 

) अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडल, पुणे [ “Recapitulation Sheet” च्या प्रतीसह] 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

) महा लेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
) कार्यासन अधिकारी (इमा.-२), सा.बां. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (अर्थसं-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७/ विनियम), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) कार्यकारी अभियंता, सा.बां.(पूर्व) विभाग, पुणे 

) निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


Name Of The Department :- a. 
Building for Office of the Addl. Superintendent of Police 


Name Of Work :- Construction of New Administrative 
Baramati, Baramati City Police Station and Traffic Police Office at Baramati, Tal. Baramati, Dist. Pune ( Phase 2 - 


Canteen Building, Land Development, Landscaping, Pergola,etc). 
RECAPITULATION SHEET | 
Unit Rate Norms 
Rs Per 
(Sqmt./Meter/ 
Lump sum etc.) 


Particulars of Scope sq.M 


SSENTIAL ITEMS (Components) 
a) Building proper (Built Up Area-Sqm) 


| 


= Ground Floor 360.00 
[| Total B.U.A. 360.00 
| __|b) Fuel Gas ae pa मरिकॉलिमनी 
| __|c) Bio Digester ee eae 
[| 0) Rain/roof water Harvesting aa eae 

e) Solar Roof Top(MoU to be 

executed) 
Solar Water Heater Sysytem eee eet EEE 
| _[f) Ramp for Handicaps es ee कलत्या 
g) Furniture Rs 5000.00 Per Sqm 270.00 5000.00|Sqm 
10) Dismantling of existing building i ars ae 
SSCS C= bal (crv) 
Water supply and sanitary works [CT Subtotal(2) | 662,400.00 
Electrification internal 11% a Tn hee 910,800.00 
= Firefighting Arrangement etc of 

Campus Lump Sum 3,000,000.00 
ae es Sub Total (3) 3,910,800.00_ 
Re ee अनिन्निहई Sub Total (A) = 1+(b to g)+2+3 14,203,200.00 


1) Compound wall & gate (Rmt) = 900 


) Internal Road - —_ 
750.00 | 14,000.00 

) Landscaping - Courtyard, 

xternal,Pergola of Building, etc Lump Sum 

) Land development 


CC drains and CD works, STP, Septic 
ies S 50,500,000.00 
Sub Total = (A+B) [_____________|____64,703,200.00 


10,500,000.00 


25,000,000.00 


15,000,000.00 


NO 


mM OWS |w 
z\-70 
001: 
tin 
9, ८ 
315 
5 | 
ca 
o 
2) 
a 
a 
uv 
o 
=x 
2. 


SYD 


c 

com 
र्न 
2 

क्त 
र 
— 
= 


Unit Rate Norms 
Rs Per 
(Sqmt./Meter/ 
Lump sum etc.) 


Particulars of Scope 


1) Underground RCC watertank for 
rain water harvesting (Cum), Sump 


Y__[a)uift (3 Nos) ।_____|________| 
5)External Toilet ae Es, ee Le 
= Generator 

| __|Street Light & Garden Light i See ee 
ककल | 

Arrangement Lump Sum 

= eee ee | $फास्गात || 
project cost(P)= (A+B +C) 
(0) _ | ब्रा 

_____| aaa 
| __|2) Green Building 5% on (A) ees ea 
___369____ 12%) अ [| 
____|॑वीशा०९छव्कग्ाा10%0)3535353क्‍3ओह 3 3 [1 Cd 
1____|5)१११॥५५१०0७%०() 5353537763 
____1_ 1 5७०० | 
a Total cost of Project (TPC)in Rs. = (A+B+C+D) 
|| : Say Rs.in Lakhs 


a neer 
East) Division 


Pi 


wel rts Sub Division 


Baramati fe 
RY 


द engineer 
Vorks Region, Pune 


(Dr.Abhinav Deshmukh)ies 
Superintendent of Police, Pene Reral. 


vs 


= 


Name Of The Department :- 
pine Of Work :- Construction of New Administrative Building for Office of the Addl. Superintendent of Poli 
ramati, Baramati City Police Station and Traffic Police Office at Baramati, Tal. Baramati Sythe 


Dist. i 
Internal Road, Compound Wall and Landscape Work). ist. Pune | Furniture, 


RECAPITULATION SHEET 
Unit Rate Norms a | 
Particulars of Scope Rs Per 
(Sqmt./Meter/ ट 
Lump sum शं] omponent Total 
Wise 
| (A) |ESSENTIALITEMS (Components) | ss [| | TC SCS 
ee eee ee 
क aes Cah eee ied क Sean oon Se | 
| ——[towerGroundFloor | CE |___|____]_- | 
___ |GroundFloor CE CT | |1_1_____- | 
० Si i क cee bee oes es Cee Oe, 
|) Tota, torah |". | 
pe |___|______|[____०(1)) | 7 | 
00) Fuel Gas pipeline». -._ mens Pe in vem fe fe “0. 
fe Fel Bio Digester et meen wee [oor eee fee S/S oles, ef 2) 
d) Rain/roof water Harvesting eres rs ce a ee 
e) Solar Roof Top(MoU to be 
1] executed) 0 13. 
माणस Heater Sysytem |: |...“ eee 
ति Ramp forHandicaps ew “णा fh य 
ण) Dismantling of existing building | ||| | S| 
रण | SSubTotal(bectedterfeg) [_______| 
ee ES Re Se 4 नात 
Electrification _internal | [Lf f+ 
Pt external ___| बळा लात आल्या कालवश चयव 
ue iumpsum [CO] CC 
ee eee | ____-_ 
rT OTOCO™~™CCC‘C Sut Total (A) = 1+(b tog) +2+3 ee ee 
aa 


| 


1) Compound wall & gate (Rmt) = 900 380.00 | 14,000.00 


2) Internal Road - 3,318.00 | 3,500.00 {Sqm aaa 1,16,13,000.00 
3) Parking 1,874.00| 2,800.00|Sam [| 52,47,200.00 


External,etc 


7) CC drains and CD works, STP, Septic 


20,00,000.00 
20,00,000.00 


10,00,000.00 
2,71,80,200.00 
4,28,71,550.00 


ct 
9) 
S 
x 


Sub Total (B) 


ee Totas a 11.) 


Unit Rate Norms 


Particulars of Scope Rs Per 
9 (Sqmt./Meter/ 


Lump sum etc.) 


OPTIONAL ITEMS ae ae 
1) Underground RCC watertank for 

rain water harvesting (Cum), Sump ed 

Well 

2) Water main storage, pump house 

and bore well Lump Sum bee 


3)Air conditioning tte "| 


5)External Toilet 


6)AB room, Area lighting, pumps, 
Generator 


Street Light & Garden Light 


7)CCTV, Television and Telephone 
rrangement 


aa aneeapraeeaeeeY Project cost(P)= (A+B+C) 


core 


P.W.Medical Sub Division 
Baramati 


Techy cok A 


nat engines! 
Publis Works Region 
Pune. 


eae Deshmukhiew 


endent of Police, Pane Semi 


